प्रबंधक, जिल्हा ग्राहक तक्रार 
निवारण आयोग गट-ब (राजपत्रित) 
पदावर पदोन्नती देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 
शासन आदेश क्रमांक - ग्रासंअ-२०२१/प्र. क्र.६८/ग्रासं-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक - १६ डिसेंबर, २०२२. 


शासन आदेशा:- 
अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या अधिपत्याखालील राज्य ग्राहक तक्रार निवारण 
आयोगाच्या अखत्यारितील सन २०२०-२१ या निवडसूची वर्षात अधिक्षक/शिरस्तेदार/ जनसंपर्क 
अधिकारी (वेतनश्रेणी एस-१४ रु.३८६००-१२२८६०) या संवर्गातून प्रबंधक, गट-ब (राजपत्रित) (वेतनश्रेणी 
एस-१५ रु.४१८००-१३२३००) या पदावर या आदेशाद्वारे विहित अटींच्या अधिनतेने निव्वळ तात्पुरत्या 
स्वरूपात या आदेशाच्या दिनांकापासून पदोन्नती देण्यात येत असून, त्यांची पदस्थापना त्यांच्या 
नावासमोर स्तंभ -४ मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या ठिकाणी करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. अधिका-यांचे नांव सध्याची पदस्थापना पदस्थापना दिलेले जिल्हा ग्राहक 
तक्रार निवारण आयोग 
(0) (2) (3) (5) 
“| श्री. स.पं.हिरे शिरस्तेदार, जिल्हा ग्राहक तक्रार | जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण 
निवारण आयोग, मध्य मुंबई आयोग, मुंबई उपनगर 
२  श्री.ग्या.म.सोनवळे | शिरस्तेदार, जिल्हा ग्राहक तक्रार | जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण 
निवारण आयोग, नांदेड आयोग, नांदेड 
३ | श्री.अ.कि.वासनिक | शिरस्तेदार, जिल्हा ग्राहक तक्रार | जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण 
निवारण आयोग, भंडारा आयोग, भंडारा 
8 श्री.जि.सु.ठाकूर शिरस्तेदार, राज्य ग्राहक तक्रार । जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण 
निवारण आयोग, मुंबई आयोग, ठाणे 
५ श्री.वि.म.खोपटकर | अधिक्षक, राज्य ग्राहक तक्रार जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण 
निवारण आयोग, मुंबई आयोग, अतिरिक्त पुणे 
६ | श्री.रा.अ.भगत डिरस्तेदार, जिल्हा ग्राहक तक्रार | जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण 
निवारण आयोग, बुलढाणा आयोग, बुलढाणा 
2. मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या 


निर्णयाच्या अधिन राहून पदोन्नतीच्या कोटयातील सर्व रिक्‍त पदे दि.२५.५.२००४ स्थित सेवाजेष्ठतेनुसार, 
निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात भरण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभाग/१६-ब कार्यासनाच्या दि.७.५.२०२१ 
च्या शासन निर्णयानुसार दिलेल्या सूचनांनुसार सदर मान्याता देण्यात येत आहे तसेच दि.७.५.२०२१ च्या 


शासन आदेश क्रमांकः ग्रासंअ-2021/प्र. क्र.68/ग्रासं-4 


शासन निर्णयाप्रकरणी मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे आव्हान देण्यात आले असून त्यावरील अंतिम 
निर्णयाच्या अधीन राहून सदर पदोन्नती देण्यात येत आहे. 


३. सदर अधिका-यांना प्रबंधक, जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग पदावरील तात्पुरत्या 
स्वरुपात पदोन्नती खालील अटी-शार्तीच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे:- 


१) 
2) 


श्री.स.पं.हिरे यांना देण्यात आलेली पदोन्नती ही तदर्थ पदोन्नती राहील. 

श्री.स.पं.हिरे यांना देण्यात आलेल पदोन्नती ही त्यांच्या विरुध्द लाचलुचपत प्रतिबंधक 
कायदा १९८८ च्या कलम ७,१३ (१) (ड) १३ (२ अन्वये विशेष न्यायालय, ठाणे येथे खटला 
क्र.५६/२०१५ च्या अधिन राहून देण्यात येत आहे. 

श्री.स.पं.हिरे यांच्या विरुध्द विभागीय चौकशीची कार्यवाही प्रलंबित असून त्यांच्या विभागीय 
चौकशीच्या अधिन राहून देण्यात येत आहे. 

सदर पदोन्नती अधिक्षक/शिरस्तेदार/जनसंपर्क अधिकारी या पदाच्या दि.१.१.२०२१ 
रोजीच्या स्थितीस दर्शविणारी अंतिम ज्येष्ठता यादी विचारात घेऊन देण्यात आलेली आहे. 
तसेच या संवर्गाच्या जेष्ठता यादीस आव्हानित करण्यात आलेले नाही ही वस्तुस्थिती 
विचारात घेऊन देण्यात येत आहेत. 

सदर पदोन्नती तात्पुरत्या स्वरुपात असून सदर पदावर संबंधित अधिका-यांचा कायमस्वरुपी 
धारणाधिकार राहणार नाही. 

सन २०२१-२२ या निवडसूची वर्षाकरीता पात्र अधिका-यांची निवडसूची तात्पुरत्या 
स्वरुपाची असून प्रबंधक पदावरील पदोन्नत्या या तात्पुरत्या स्वरुपाच्या आहेत. परिणामी 
निवडसूचीतीळ अधिका-यांना नियमित पदाचा व सेवा जेष्ठतेचा कोणाताही हक्क मिळणार 
नाही. 

संबंधीत अधिका-यांना प्रबंधक पदावरील तात्पुरती पदोन्नती न स्वीकारल्यास सामान्य 
प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्र.एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.३०३/ का.१२, दि.१२.०९.२०१६ 
अन्वये त्यांचे नाव सन २०२१-२२ च्या निवडसूचीतून काठून टाकण्यात येईल व पुढील दोन 
वर्षी होणाऱ्या निवडसूच्यांमध्ये त्यांच्या नावाचा विचार न करता तिसऱया वर्षाच्या निवडसूचीत 
प्रबंधक (गट-ब) पदावरील तात्पुरत्या पदोन्नतीसाठी त्यांची पात्रता तपासण्यात येईल. 
अ.क्र.३ मध्ये स्पष्ट केल्यानुसार श्री.स.पं.हिरे यांचे व्यतिरिक्त उर्वरित अधिकाऱ्यांची प्रबंधक 
पदावरील पदोन्नती ही सदर अधिकाऱ्यांविरूध्द प्रस्तुत आदेशाच्या दिनांकापर्यंत कोणत्याही 
प्रकारची विभागीय चौकशी सुरू झालेली नाही वा प्रस्तावित नाही या धारणेच्या अधीन राहून 
करण्यात येत आहे. 

सदर आदेश तात्काळ अंमलात येत असून या आदेशानुसार दर्शविण्यात आलेल्या ठिकाणी 
पदावर रुजू होण्यासाठी तात्काळ कार्यमुक्त करावे व संबंधित अधिका-याने आपला रुजू 
अहवाल प्रबंधक (प्रशासन) राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग व शासनास त्वरीत सादर 
करावे. 


पृष्ठ 3 पैकी 2 


शासन आदेश क्रमांकः ग्रासंअ-2021/प्र. क्र.68/ग्रासं-4 


8. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२२१२१६११२१५३३००६ असा आहे. हा 
शासन आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


gitally signed by SHITAL ANAND RAMTEKE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=FOOD CIVIL 
H | T A L A N A N SUPPLY AND CONSUMER PROTECTION DEPARTMENT, 
2, 
.4.. 
7 73b, 
R A M T E K E serial INumber=7D5A263499F325CA90E9E04FA83D69E04FDSCB75F96B 
B3FC42610EB9D8791928, cn=SHITAL ANAND RAMTEKE 
De 


2022.12.16 12:09:49 +05'30" 


(शितल रामटेके) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. मंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, 
सचिव (अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
३. सह सचिव (ग्रासं-४) (अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, 
मुंबई. 
४. अध्यक्ष, राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई 
५. प्रबंधक (प्रशासन)/प्रबंधक (विधी) राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई 
६. महालेखापाल -१(लेखा परिक्षा )/( लेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
७. महालेखापाल -२ (लेखा परिक्षा)/( लेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, भंडारा/बुलढाणा/नांदेड/ठाणे/पुणे 
१०. सर्व संबंधीत प्रबंधक (राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई यांच्यामार्फत) 
११. निवड नस्ती, कार्यासन ग्रासं-४. 


पृष्ठ 3 पैकी ३ 


